वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० 
वर्षानंतर शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवा 
पुनर्विलोकन करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबत 
विभागीय पुनर्विलोकन समिती व विभागीय अभिवेदन 
समिती स्थापन करण्याबाबत......... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : राजस २०२०/प्र.क्र.२१०/५-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक :- २१ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक-एळपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दि.१०/६/२०१९ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १० (४) व नियम ६५ अनुसार सार्वजनिक हितास्तव 
अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना, वयाच्या ५०/५५ वर्षी अथवा ३० वर्षे अहताकारी सेवा यापैकी 
जे अगोदर घडेल त्यावेळी, सेवेत राहण्याची पात्र/अपात्रता आजमाविण्याच्या दृष्टिने त्यांचे पुनर्विलोकन करुन सुयोग्य व 
कार्यक्षम अधिकारी/कर्मचारी यांना शासन सेवेत पुढे चाळू ठेवावे व अकार्यक्षम तसेच संशयास्पद सचोटी असणाऱ्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांना शासन सेवतून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे, असे शासनाचे धोरण आहे. 


२. सदर पुनर्विलोकन धोरणानुसार सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था यांच्या आस्थापनेवरील 
पुनर्विलोकनास पात्र होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे 
अगोदर घडेल त्यावेळी, सेवेत राहण्याची पात्र/अपात्रता आजमाविण्याच्या दृष्टिने त्यांचे पुनर्विलोकन करुन नियमानुसार 
arena ती पुढील कार्यवाही करण्याकरीता खालीलप्रमाणे विभागीय पुनर्विलोकन समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


(अ) १) गट-अ (राजपत्रित) (अतिकालिक वरिष्ठ श्रेणी) ग्रेड वेतन १०००० व त्यावरील 2 गट-अ (राजपत्रित) 


(वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ग्रेड वेतन ७६०० व त्यापेक्षा अधिक परंतु १०००० पेक्षा कमी ३) गट-अ (राजपत्रित) (कनिष्ठ वेतनश्रेणी) 
ग्रेड वेतन ७६०० पेक्षा कमी व ४) गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांकरीता विभागीय पुनर्विलोकन समिती खालीलप्रमाणे असेल 


विभागीय पुनर्विलोकन समिती 
ae सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२  -सह/उपसचिव (आस्थापना) सदस्य 
३  -सह/उपसचिव (वस्त्रोद्योग) सदस्य 
४ | stax Ufa (TART ५स) सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०२०/प्र.क्र.२१०/५-स 


(ब) विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या शिफारशीनुसार जे गट-अ (राजपत्रित) (कनिष्ठ वेतनश्रेणी) ग्रेड वेतन ७६०० 
पेक्षा कमी व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सेवा पुनर्विळोकनानंतर मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीच्या 
निर्णयाविरुध्दच्या अभिवेदनावर विचार करण्याकरीता पुढीलप्रमाणे विभागीय अभिवेदन समिती राहील :- 


विभागीय अभिवेदन समिती 
| a | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२  'सह/उपसचिव (पणन) सदस्य 
३ अवर सचिव (आस्थापना) सदस्य सचिव 


३. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१०/६/२०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेली कार्यपध्दती व 
सूचनांनुसार सेवा पुनर्विलोकन कार्यवाही करण्यात यावी. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२०१२२११५२५०१९९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


eos Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
M a n | [ | DN: it OF Mi tra, ou=Co-operation Marketing and Textiles 
ef IAI TRA, 
2.5. 181444f3844833dfc7c86d4244ee1075c97c713180, 
. 11 28ab41d6a090557a2e9658b7382ac03af6e239ba66cc 1 cf9a6cf 

Ganeshbhushan Joshi # eae 

Date: 2020.12.21 15:31:16 +05'30° 

(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मंत्री (सहकार व पणन) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव 
४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. विभागातील सह/उपसचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
६.प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक 
७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


